प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२२- 
२३ अंतर्गत जिल्हास्तरावरील नवीन कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/पर्यटन, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


दिनांक : २३ मार्च, २०२३. 


संदर्भ 9) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 


प्र.क्र.४६३/ पर्यटन, दिनांक ०४.११.२०१०. 


२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 


दिनांक ०४.०४.२०२२ 


शासन निर्णय: 

पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत 
सन २०२२-२३ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या जिल्हास्तरावरील कामांसाठी रुपये 
१४८४.०१ लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे 
नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रुपये ७४१.९९ लक्ष (अक्षरी सात कोटी एकेचाळीस लक्ष नव्याण्णव हजार 
फक्‍त) एवढा निधी सन २०२२-२३ मध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास शासन 


याव्दारे मान्यता देत आहे. 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे अंदाजित | या आदेशान्वये | कार्यान्वयीन 
रक्‍कम । वितरीत रक्‍कम यंत्रणा 
हिं घा २ ३ a 2] 

१) नाशिक । मौजे घोटेवाडी, ता. सिन्नर येथे अधीक्षक 
अश्विनाथ महाराज (आशापुरी) अभियंता, 
मंदिर पर्यटन क्षेत्र विकास १००.०० ५०.०० | सार्वजनिक 
करणे, ता. सिन्नर बांधकाम 

मंडळ, नाशिक 

२) नाशिक । पर्यटन क्षेत्र बेझे (चक्रतिथी कार्यकारी 
चाकोरे ते गणेडगाव रस्ता अभियंता, 
तयार करणे, ता. त्र्यंबकेश्वर, बांधकाम (इवद) 
जि. नाशिक vig ee विभाग क्र. 9, 

जिल्हा परिषद, 
नाशिक 

३) नाशिक । मोजे सुकेणे येथील श्री दत्त अधीक्षक 
मंदिर परिसराचा विकास व ५०.०० | अभियंता, 
सुशोभिकरण करणे १००.०० सार्वजनिक 

बांधकाम 
मंडळ, नाशिक 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/पर्यटन 


४) नंदुरबार | मौजे  सोरापाडा, ता. 
अक्कलकुवा येथील विविध 
त्या ge कार्यकारी 
कामे अभियंता 
शि मौजे सोरापाडा येथे इश्वर ee हि 
गायकवाड यांच्या घरापासून बांधकाम 
गायकवाड यांच्या घरापासून = 
or विभाग, जिल्हा 
मंदिरापर्यच्या रस्त्याचे ee 
कॉक्रीटीकरण करणे. नंदुरबार र 
२ मौजे सोरापाडा येथे मंदिराच्या 8 
>) ५०.०० २५.०० 
आवारात पेव्हर ब्लॉक बसविणे 
एकूण 900,00 ५०.०० 
4) भंडारदारा गार्डन डेव्हलपमेन्ट 
अहमदनगर | डांन्सीग कारंजे व धरण परिसर कार्यकारी 
(90,00 34.00 after 
सुशोभिकरण करणे, ता. 
अकोले, जि. अहमदनगर सार्वजनिक 
बांधकाम 
&) रंधा डांन्सींग कारंजे बोट Toa विभाग, 
अहमदनगर | व सुशोभिकरण करणे, ता. ३०.०० १५.०० संगमनेर 
अकोले 
७ सातारा | तळबीड, ता. कराड येथील मुख्य कार्यकारी 
वसंतगडाचे सुशोभिकरण ; र अधिकारी, 
00,00 00,00 
करणे. जिल्हा परिषद, 
सातारा 
¢ पुनाळ, ता. पन्हाळा येथील 
कोल्हापूर ) $ iene ore कार्यकारी 
ल छत्रपती संभाजीराजे यांचे gai 
अंगरक्षक वीर  जोत्याजी am 
Ee neater ८४.०२ ४२.०१| ( 
केसरकर यांच्या स्मारकाकडे none 
Sai eee vel परिषद, 
जाणारा रस्ता करणे व गटर कोल्हापूर 
धो ल 
बांधणे 
९) करवीर तालुक्‍यातील महादेव 
कोल्हापूर | मंदिर येथील परिसर विकास 
कामे 
शि मौजे कणेरी येथीळ महादेव कार्यकारी 
मंदिर परिसर पोहोच सस्ते का ghee अभियंता 
सुधारणा करणे न ; (बांधकाम) 
जिल्हा परिषद, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/पर्यटन 


२ महादेव मंदिर परिसरात तरर pies कोल्हापूर 
वाहनतळ व गटारी करणे ग । 
एकूण १९९.९८ ९९.९८ 
qo) नागपूर | मौजा नवरगाव, ता. रामटेक, 
जिल्हा नागपूर येथील मुख्य अभियंता, 
बोधीसत्व नागार्जुन महाविहार २००.०० १००.०० | सा.बां.प्रादेशिक 
नागार्जुन टेकडी येथील विभाग, नागपूर 
विकास कामे 
११) मौजे रांजणी, जि. जालना 
जालना । येथील रेणुकामाता मंदिर 
येथील विकास कामे 

णि रेणुका माता मंदिर परिसरात 
सिंमेंट काँक्रिट रस्त्याचे ९९.७२ कार्यकारी 
बांधकाम करणे अभियंता, 

२ रेणुका माता मंदिर ते रांजणी सार्वजनिक 
गाव रस्त्यावरील पुलाचे १९.९७ बांधकाम 
बांधकाम करणे १००.०० | विभाग क्र.२, 

३ रेणुका माता मंदिराच्या मागील जालना 
बाजूस संरक्षक भिंतीचे ५९.८८ 
बांधकाम करणे 

४ रेणुका माता मंदिरात पार्किंग वा 

; 8, 
मागील शेडचे बांधकाम करणे 
एकूण 200,00 900,00 
१२) नांदेड | गोपाळचावडी, ता. जि. नांदेड तो 
is pat कार्यकारी 
येथीळ संत विठ्ठल महाराज sina 
मंदिर ध्ये र 
मंदिर मठ परीसरामध्ये महिळा ire se 
ad 'पुरुंषॉंकरीता. serena 400,00 ५०.०० | सार्वजनिक 
qd पुरुषांकरीता अद्ययावत ta 
स्नानगृह वाधणे वात बांधकाम 
स्नानगृह , घाट बांधणे ee 
तसेच सभागृह बांधणे विभाग, नांदेड 
तसेच सभागृह बांधणे 
एकूण १ते १२| १४८४.०१ ७४१.९९ 
०२. अटीव शर्ती :- 


१) उपरोक्‍त कामे दर्जेदार स्वरुपाची व्हावीत, याकरीता स्थापत्य विशारदांची (Theme 
Based Architect) नेमणूक करुन प्रत्यक्ष कामे नामांकित कंत्राटदारांच्या माध्यमातून 
करण्यात यावीत व त्या कामांचे योग्य संनियंत्रण आणि गुणनियंत्रण करण्यात यावे. 

२) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत 


नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/पर्यटन 


३) 


८) 
8) 


Go 


कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले 
जाणार नाही. 

मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च वित्त विभागाच्या प्रचलित आदेझांनुसार करण्यात 
यावा व मंजूर कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. 

पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर 
कामे पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात 
वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे 
आव्यक आहे. 

अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक 
आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/ प्र.क्र.१५/ 
कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची 
खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग 
क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.४६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील 
उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात 


आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


११) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांचा विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/ 


१२ 


संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/ 
संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा 
कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने 
करण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा 
करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे 
कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी 
व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व 
सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुळे राहील, sell अट करारात 
समाविष्ट करण्यात यावी. 

सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास 
न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि 
निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर 
करण्यात यावे. 


~ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/पर्यटन 


१३) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात 
आले नाही याची खात्री करुनच निधीचे वितरण करावे. मंजूर असलेले काम कोणत्याही 
अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले असल्यास संबंधित कामास वितरित 
केलेला निधी शासनास परत करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधितांवर 
उचित कारवाई करण्यात यावी. 

१४) उर्वरित निधीची मागणी करताना उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामाची गुणनियंत्रण 
यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या सद्यस्थितीबाबतचा 
प्रमाणित अहवाल (छायाचित्रांसह) शासनास सादर करण्यात यावा. 

१५) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 

१६) काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर पर्यटक सुविधा तात्काळ उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने 
काम सुरु असतानाच पूर्व नियोजन करावे. 


०३. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (3842 १९५८) ३१ सहायक 
अनुदाने" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात 
आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन 
अधिकारी यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना “नियंत्रण 
अधिकारी' घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची 
रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल पर्यटन संचालनालयास व शासनास 
एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 
०४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/ 
प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता 
करण्यात आली आहे. 
०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२३१५४३१८४५२३ असा आहे. हा AA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


UJJWALA SANTOSH “sun 
DANDEKAR 


( उज्ज्वला दांडेकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/पर्यटन 


३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी. 

६. संबंधित सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

७. संबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना 
आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रक अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


